महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) 
या संवर्गातील उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम 
पदावर सरळसेवेने (एकत्रित परिविक्षाधीन 
प्रशिक्षण कार्यक्रम- ५ द्वारे) रूजू झालेल्या 
अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत बदल करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


शासन आदेश क्रमांक : नियुक्‍ती-४४१९/प्र.क्र.१८९/प्रशा-२ 


वाचा :- 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १० जून, २०२२ 


१. शालेय शिक्षण विभाग, शासन आदेशा क्रमांक : नियुक्‍ती-४४१९/प्र.क्र.१८९/सीपीटीपी-५, 
दिनांक २४ मे,२०२२. 


शासन sear :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१७ च्या आधारे शिफारस केलेल्या 
व एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम- ५ अंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या उपशिक्षणाधिकारी व 
तत्सम, गट-ब या संवर्गातील उमेदवारांकरिता शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या 
अधिपत्त्याखालील आस्थापनेवर दिनांक २४ मे,२०२२ च्या शासन आदेशान्वये पदस्थापना देण्यात 
आली आहे. सदर नियुक्‍ती आदेशाच्या अनुषंगाने त्यामध्ये काही अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत अंशत: 
बदल करण्याचा निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात आला आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेल्या 
मान्यतेनुसार खाळीळ तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेमध्ये त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविलेल्या ठिकाणी सुधारित पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ. । कर्मचाऱ्यांचे नाव 
क्र. 


दिनांक २४ मे,२०२२ | sad: बदल सुधारीत पदस्थापना 
रोजीच्या आदेशान्वये करण्याचे 
वाटप करण्यात आलेला | कारणव 
महसूली विभाग व विनंती 


देण्यात आलेली 
पदस्थापना 
शि श्री नागराज | गटशिक्षणाधिकारी, वैद्यकीय गटशिक्षणाधिकारी, 
मारोती बनसोडे । पं.स.हिगोळी, जिल्हा | कारणास्तत । पं.स.नांदेड, जिल्हा 
हिंगोली नांदेड 
२ | at निमीष दिनेश | गटशिक्षणाधिकारी, कोटुंबिक गटशिक्षणाधिकारी, पं. स., 
मोहिते पं.स.,कुडाळ जि.प. | कारणास्तत । पालघर, जि. पालघर. 
सिंधुदुर्ग 
३ | at हेमंत cara | गटशिक्षणाधिकारी, कोटुंबिक गटशिक्षणाधिकारी, पं. स., 
Baik पं.स.,सेलु जि.प. परभणी | कारणास्तत । वैजापूर, जि. औरगांबाद. 


शासन आदेश क्रमांकः नियुक्‍ती-४४१९/प्र.क्र.१८९/प्रशा-२ 


४ | at तेजस अरुण | गटशिक्षणाधिकारी, कोटुंबिक उपशिक्षणाधिकारी 
गंबरे पं.स.,गडहिंग्लळज जि.प. | कारणास्तव (माध्यमिक), जि.प. 
कोल्हापूर. सातारा. 
५ | st  दर्डनवाड | उपशिक्षणाधिकारी वैद्यकीय गटशिक्षणाधिकारी,पं. 
सती] गणपतराव | (प्राथमिक), जि.प. | कारणास्तव स.,उमरखेड, 
यवतमाळ. जि.यवतमाळ. 
६ श्री धर्मपाल | गटशिक्षणाधिकारी, वैद्यकीय गटशिक्षणाधिकारी, 
ब्रिजलाल कुमरे । पं.स.,बल़्ारपूर जि.प., | कारणास्तव  ।पं.स.,वर्धा जि.प.वर्धा. 
चंद्रपूर. 


२. उक्त नमूद उपशिक्षणाधिकाऱ्यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतची 
कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन सीपीटीपी-ब कडून होणार असून, त्याबाबतचे आदेशा 
यथावकाठा निर्गमित करण्यात येतील. 


३. सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरीत स्विकारावा. तसेच आयुक्‍त 
(शिक्षण), पुणे यांनी संदर्भाधीन आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या 
पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व 
नव्याने पदस्थापना झालेले अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रूजू 
होतील याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा 


8. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२०६१०१६२५२८३३२१ असा 
आहे. हा शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by TIKARAM WAMAN KARPATE 
Date: 2022.06.10 16:27:25 +05'30' 


(टि. वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

३. संबंधित संचालक 

४. उप सचिव (सीपीटीपी), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः नियुक्‍ती-४४१९/प्र.क्र.१८९/प्रशा-२ 


६. संबंधित शिक्षणाधिकारी 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर / पुणे 
८. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी अग्रेषित, 

१) मा. मंत्री (शा.शि) यांचे fears कार्य अधिकारी 

२) मा. राज्यमंत्री (शा.शि) यांचे feats कार्य अधिकारी 

३) अपर मुख्य सचिव (शा.शि. व क्री. विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
४) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


